महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि सेवा, 
गट-ब संवर्गात देण्यात आलेल्या पदोन्नतीच्या 
आदेशामध्ये अंशात: बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि २४१८/प्र.क्र.३१३ /१५ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: ०८ फेब्रुवारी,२०१९. 

संदर्भ - कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. आकृवि २४१८/प्र.क्र.१८०/१५-अ, दि. १६.११.२०१८. 
शासन निर्णय :- 

संदर्भाधीन शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील (वेतनश्रेणी रू. ९३००- 
३४८००-ग्रेड पे ४४००/-) २६ अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (वेतनश्रेणी रू. ९३००-३४८००-ग्रेड पे 
४६००/-) या संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेली आहे. सदर शासन निर्णयातील खालील 
अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने अंडात: बदल करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


अ. | अधिका-याचे नांव व पदनाम । वाटप झालेला । पुर्वीचे पदस्थापनेचे सुधारित पदस्थापना 
क्र. महसूली विभाग ठिकाण 
श्री. दिपक आर. दारोकर, कृषि अमरावती जिल्हा कृषि अधिकारी । तंत्र अधिकारी, किटकनाडाके 
i अधिकारी, कि.ना.प.जि., (सामान्य), जि.प. वाशिम चाचणी प्रयोगशाळा, 
अमरावती अमरावती. 
श्री. राजेद्र विनायक जांरोडे, नागपूर तालुका कृषि अधिकारी, । तालुका कृषि अधिकारी, 
२ | कृषि अधिकारी, जि.बि.प्र.अ., गोंदिया, जि. गोंदिया भिवापूर, जि. नागपूर. 
वर्धा 
श्रीमती अनुरूपा राहुल शास्त्री नागपूर तालुका कृषि अधिकारी, । सहाय्यक संचालक, रामेती, 
(अग्नीहोत्री), कृषि अधिकारी, भिवापूर, जि. नागपूर नागपूर. 
i तालुका कृषि अधिकारी, 
हिंगणा, जि. नागपूर 
श्रीमती स्वाती जी. गावंडे नागपूर तालुका कृषि अधिकारी, | तंत्र अधिकारी, उपविभागीय 
प (वाशिमकर), कृषि अधिकारी, तुमसर, जि. भंडारा कृषि अधिकारी, नागपूर 
वि.कृ.स.सं., नागपूर 
श्री. मिलींद दिनकर जंजाळ, अमरावती तालुका कृषि अधिकारी, | मोहीम अधिकारी, अकोला 
५ | कृषि अधिकारी, जि.अ.कृ.अ चिखली, जि. बुलढाणा 
अकोला 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि २४१८/प्र.क्र.३१३ /१५ओ 


अ. | अधिका-याचे नांव व पदनाम ।वाटप झ पुर्वीचे पदस्थापनेचे सुधारित पदस्थापना 
क्र. महसुली विभाग ठिकाण 
श्रीमती संध्या महादेवराव अमरावती तंत्र अधिकारी, जिल्हा तंत्र अधिकारी, जिल्हा 
करवा (चौगुले), कृषि अधिक्षक कृषि अधिकारी, | अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
भी अधिकारी, ताकृअ, पातुर, जि. बुलढाणा. अकोला. 
अकोला 
श्री. हनुमंत गिरीधर कांबळे, औरंगाबाद तालुका कृषि अधिकारी, तंत्र अधिकारी, जिल्हा 
रड कृषि अधिकारी, कृषि वाशी, जि. उस्मानाबाद । अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
आयुक्तालय, पुणे औरंगाबाद 


२. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटी व शर्ती उपरोक्त अधिकाऱ्यांना लागू राहतील. 
३. Aa (Hl), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२०८१७०३१२६९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sugriv Sambhaji 
Dhapate 


28 
g 
a 
= 
zg 
3 
4 
g 
3 
3 


(सु.सं. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ५, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
६. संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

७. संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/उपविभागीय कृषि अधिकारी( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे ) 
८. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

१०. सर्व संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे ) 

११. निवड नस्ती /१५ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


